अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, 
गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा 


परिवीक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन आदेश क्रमांक- ईएसटी १०१९/प्र.क्र.१८ /का-१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
६ वा मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०03२. 
दिनांक :- १६ एप्रिल, २०१९ 


वाचा :-१) नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्रमांक - नामनि १२१५/प्र.क्र.११८/ 

का.१४२७, दिनांक ३०/१/२०१६ 

2) नियोजन विभाग, शासन आदेडा- नामनि १२१५/प्र.क्र.११८/का.१४२७, 
दिनांक २०/५/२०१६ 

३) अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे पत्र क्र.परिवि १४१७/गट-ब (राज) / 
७५/प्रशा-२/१५६, दिनांक१३ फेब्रुवारी २०१९ 

४ अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे पत्र क्र.परिवि १४१७/गट-ब (राज) / 
७५/प्रशा-२/२७८, दिनांक२९ मार्च २०१९ 


कार्यालयीन आदेश : 


नियोजन विभागाचे संदर्भाधीन क्र.१च्या शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील पदावर ३७ अधिकाऱ्यांची 
नामनिर्देशानाने नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यापैकी ३ अधिकाऱ्यांनी नियुक्‍ती नाकारली असल्याने; 
नियोजन विभागाचे संदर्भाधिन क्रमांक २ च्या शासन आदेशान्वये सदर ३ अधिकाऱ्यांचे नियुक्‍ती आदेश रद्द 


करण्यात आले आहेत. 


२. नियोजन विभागाचे संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या नियुक्‍ती आदेशात संबंधित अधिकारी दोन वर्षे परिविक्षा 
कालावधीवर राहतील, असे नमूद करण्यात आलेले आहे. सदर उमेदवारांना नियुक्ती आदेशात नमूद 
केल्याप्रमाणे, दोन वर्षाच्या काळावधीत विहित विभागीय परीक्षा (जर काही असल्यास) आणि संगणक 
हाताळणी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक होते. तसेच, हिंदी व मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे किंवा त्यातून 
सूट मिळणे आव्यक होते. तसेच सदरहु दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीत परिविक्षा अधिकाऱ्यांनी जर 
रजा उपभोगलेली असेल; तर त्या रजेच्या कालावधीएवढा परिविक्षा कालावधी शासन परिपत्रक 
क्र.५३४६/४६, दिनांक २६ ऑगस्ट, १९५२ नुसार वाढविणे आवश्‍यक आहे. 


३. नियोजन विभागाचे संदर्भाधिन आदेशा क्रमांक १ अन्वये संशोधन अधिकारी / सांख्यिकी अधिकारी, 
गट-ब (राजपत्रित) संवर्गात नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांपैकी, विहित अटी व शतींची पूर्तता होत 


शासन Seat क्रमांकः STAT १०१९/प्र.क्र.१८ /का-१४२७ 


असलेले अधिकारी व त्यांनी उपभोगलेल्या रजा विचारात घेऊन विवरणपत्रात त्यांच्या नावासमोर 


दर्शविलेल्या दिनांकास परिविक्षा कालावधी संपुष्टात आणण्यात येत आहे. संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी 


अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) संवर्गात खालील ८ अधिकाऱ्यांना नियमित /स्थानापन्न नियुक्‍ती देण्यात येत 


आहे :- 
अ.क्र. | परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांचे नांव | नियुक्‍ती दिनांक | परिविक्षा कालावधी संपुष्टात 
आल्याचा दिनांक 
| १_| २ ३ PB 
q श्री.उमेश मारोतीराव वाघमारे ४/२/२०१६ २३/२/२०१८ 
२ श्री.स्वप्नील दिलीप कोरडे १५/२/२०१६ ५/३/२०१८ 
3 श्री.यतिन रोहीदास सोनार २/२/२०१६ ६/२/२०१८ 
९ श्रीमती सायली दिलीप देवस्थळी १६/२/२०१६ १६/२/२०१८ 
4 श्रीमती माधुरी भास्करराव नासरे ६/२/२०१६ ६/२/२०१८ 
रन श्रीमती मेघा हनुमंत इंगळे २६/२/२०१६ ३१/३/२०१८ 
9 श्री.दत्तात्रय रावसाहेब आव्हाड २६/२/२०१६ ६/४/२०१८ 
श्री.तंकर सोपान साबरे ३/२/२०१६ १८/२/२०१८ 


४. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-१०९४/१८३७/ प्र.क्र.१८/ ९५/आठ, 


दि.२८ मार्च, १९९५ नुसार सूचना लक्षात घेऊन हे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


दघ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०४१६११५१०५०७१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vanita Narayan =: 


१) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
२) सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 


Digitally signed by Vanita Narayan Jadhav 
=IN, o=Government O 


a3f9bdc30c060e0431223f, 


f Maharashtra, ou=Plannii 


ing 


stalCo )32, st=Maharashtra, 
54948542877a779b797fc357f1c34d84fela 


serial INumber=ad56893b2ddc6497ed23d7787 15c30a6ea0 
nita Narayan 


J a d h av 94f5d1e0fb38a44ac5b9179a65d83, cn=Va 
Jadha 


Vv 
Date: 2019.04.16 16:05:18 +05'30' 


(वनिता ना. जाधव) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


कोकण विभाग, नवी मुंबई/नाशिक/पुणे/नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद. 
३) उपायुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 


कोकण विभाग, नवी मुंबई/नाशिक/पुणे/नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद. 
४) संबंधित अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई). 
५) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


